केंद्र पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान - या योजनेंतर्गत वाणिज्यिक पिके, कापूस व ऊस 
यांकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरीत करणेबाबत. ( लेखाशिर्ष २४०१ अ५७५) (केंद्र हिस्सा) 
व (लेखाशिर्ष २४०१ ओ५८४) ( राज्य हिस्सा) आणि लेखाशिर्ष 
(2809 ॥५९३) (ha हिस्सा ) व (लेखाशिर्ष २४०१ ॥६०१) 
(राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.११/ कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- ३ जूले, २०१८. 
वाचा - 

१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. असुअ-२०१८ / प्र. क्र.७९/ ४-ओ. 


शासन निर्णय- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके 
(कापूस व ऊस ) अंतर्गत मागणी क्र. टी-५, २४०१ पीक संवर्धन, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) आदिवासी 
उपयोजनेंतर्गत योजना, (०१) (२३) कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके - कापूस (केंद्र 
हिस्सा) (२४०१ ॥ ५७५), ३३- अर्थसहाय्य खाली रु. ६.३५ लाख तर त्यास समरुप राज्य हिऱ्याकरिता (०१) (२४) 
कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके - कापूस (राज्य हिस्सा ) ( 2809 ५५८४) याखाली 
रु. ४.२३ लाख आणि (०१) (२५) कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके - ऊस (hs 
हिस्सा) (२४०१ ॥५९३ ), ३३- अर्थसहाय्य खाली रु. १६.१४ लाख तर त्यास समरुप राज्य हिऱ्याकरिता (०१) (२६) 
कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - व्यापारी पिके - ऊस (राज्य हिस्सा ) (२४०१ ॥६०१) याखाली 
रु. १०.७६ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. कृषिव पदुम विभागाच्या वाचा क्र. २ येथील प्रस्तावास अनुसरुन उपरोक्त योजनेकरीता सन २०१८-१९ 
साठी केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेल्या निधीपैकी कापूस (केंद्र हिस्सा) (2809 ॥५७५ ), ३३- अर्थसहाय्य या 
लेखाशिर्षाखाली रु.६.३५ लाख तसेच कापूस (राज्य हिस्सा) (२४०१ ॥५८४) या लेखाशिर्षाखाली रु. ४.२३ लाख 
आणि ऊस (केंद्र हिस्सा) (२४०१ A483 ), ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली रु. १४.४६ लाख तसेच ऊस (राज्य 
हिस्सा) (२४०१ ॥६०१) या लेखाशिर्षाखाली रु.९.६४ लाख असा एकूण ३४.६८ लाख ( अक्षरी रुपये चौतीस लाख 
अडुसष्ठ हजार फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


३. प्रकरणी नियंत्रण अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन 
मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक; संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२७/ अर्थोपाय, दि. २१.०६.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

9 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०३१२११५९५८२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e he र 
Ravindra | याट 
की DN: cn=Ravindra Digambarrao 
Aute, o=Tribal Devel 
[20१1110१11 versircresoccovermence 
Maharashtra, 
il=rajendra. ic.in, c=IN 
ao Aute Date: 2018.07.03 1308210530 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 

कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६),, आदिवासी विकास विभाग 


mn 


पृष्ठ २ पैकी २ 


